रचना सहायक पदावरील पात्र कर्मचाऱ्यांना सहायक 
नगर रचनाकार, श्रेणी-२ (गट-ब/ राजपत्रित) 
पदावर पदनिर्देशित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. वेतन-१७२०/२८६/प्र.क्र.५८/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जुलै, २०२२. 


वाचा :- १. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.टिपीव्ही-१९९०/५६/प्र.क्र.१९०/भाग-२/नवि-२७, 
दि.०७ जुले, १९९७. 
२. नगर विकास विभाग, शासन अधिसूचना क्र.टिपीव्ही-२७०८/९१/सीआर १८/०७/नवि-२७, 
दि.०१ ऑगस्ट, २०११. 
३. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.आस्था/र.स./सनर-श्रेणी-२/दर्जा/प्रशा-१/५६२, दि.०५.०२.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील रचना सहायक संवर्गात ०५ वर्षे सलग 
सेवा केलेल्या व ज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदनामामध्ये बदल करुन 
सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-२ (गट-ब / राजपत्रित) (एस-१५ रु.४१८००-१३२३००) या पदनामाने पदनिर्देशित 
करण्याबाबत संदर्भीय क्र.१ येथील दि.०७ जुले, १९९७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तरतूद करण्यात आली आहे. 
२. नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील तांत्रिक संवर्गातील पदांचे सेवाप्रवेश 
नियम संदर्भीय क्र.२ येथील दि.०१ ऑगस्ट, २०११ रोजीच्या शासन अधिसूचनेन्वये विनियमित करण्यात आले 
आहेत. त्यानुसार संचालनालयामध्ये रचना सहायक हे पद धारण करणाऱ्या आणि नियमित तत्वावर रचना 
सहायक या पदावर पाच वर्ष अखंड सेवा झालेल्या व्यक्तीस आयोगाशी विचारविनियम करुन, सहायक नगर 
रचनाकार, श्रेणी दोन (गट ब) म्हणून पदनिर्देशित करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 
३. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील रचना सहायक 
पदावर पाच वर्षे अखंड सेवा केलेल्या, ज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या व अन्य अनुषंगिक सेवाविषयक बाबींची पूर्तता 
केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी दोन (गट-ब) म्हणून पदनिर्देशित करण्याबाबत संदर्भीय क्र.३ 
येथील दि.०५.०२.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे शासन 
आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय :- 

नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील रचना सहायक संवर्गात ०५ वर्षे सलग 
सेवा केलेल्या व ज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सहायक 
नगर रचनाकार, श्रेणी-२ (गट-ब / राजपत्रित) या पदनामाने पदनिर्देशित करण्यात येऊन एस-१५ रु.४१८००- 
१३२३००/- ही वेतनसंरचना लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः वेतन-१७२०/२८६/प्र.क्र.५८/नवि-२७ 


अ. | ज्ये. | रचना सहायक यांचे नाव | शौक्षणिक सध्याच्या सलग ५ वर्ष सुधारित 
क्र. सू. अर्हता पदावरील सेवा पूर्ण वेतनसंरचना 
क्र नियुक्तीचा करीत OP] करावयाचा 

दिनांक असल्याचा दिनांक 

दिनांक 

ca श्री..द.शं.तरोडे डी.सी.ई. ०९/०७/२०१२ | ०८/०७/२०१७ ।॥ ०९/०७/२०१७ 
२. श्री.नि.प.मनेळ डी.सी.ई. ०९/०७/२०१२ | ०८/०७/२०१७ ।॥ ०९/०७/२०१७ 
३. ४ | श्रीमती.भा.सु.दुसाने बी.ई.(सि) ०९/०७/२०१२ | ०८/०७/२०१७ ०९/०७/२०१७ 
४. ५ | श्री.प्र.आं.बास्टेवाड डी.सी.ई. ०२/०८/२०१२ | ०१/०८/२०१७। ०२/०८/२०१७ 
षु ६ | श्रीमती उ.वि.विश्वासराव | डी.सी.ई. २१/०१/२०१६ | ०८/०७/२०१७।॥ ०९/०७/२०१७ 
६. ७ | श्रीमती.शि.वा.दांडेकर बी.ई.(सि) ०९/०७/२०१२ | ०८/०७/२०१७ ०९/०७/२०१७ 
9 श्रीमती.पू.व.राऊत बी.टेक (स) | ०९/०७/२०१२ | ०८/०७/२०१७ । ०९/०७/२०१७ 
श्रीमती.सु.सु.नाळे बी.ई (सि) ०९/०७/२०१२ | ०८/०७/२०१७ ०९/०७/२०१७ 
. ।_११| श्रीमती .वि.प्र.राठोड डी.सी.ई. ०९/०७/२०१२ | ०८/०७/२०१७ | ०९/०७/२०१७ 
| १०. १२ | श्री.र.कि.तडवी डी.सी.ई ०९/०७/२०१२ | ०८/०७/२०१७ ।॥ ०९/०७/२०१७ 
| ११. १३ | श्री.पं.प्र.लाडे डी.सी.ई ०९/०७/२०१२ | ०८/०७/२०१७ | ०९/०७/२०१७ 
१२. 98  श्री.म.वा.पावरा डी.सी.ई ०९/०७/२०१२ | ०८/०७/२०१७ | ०९/०७/२०१७ 
१३.| १५ | श्री.अ.कि.पटेल डी.सी.ई ०९/०७/२०१२ | ०८/०७/२०१७ | ०९/०७/२०१७ 
१४.| १६  श्री.अ-प्र.तोरे डी.सी.आर.ई | ०१/१०/२०१२ | ३०/०९/२०१७ | ०१/१०/२०१७ 


२. सदरची मान्यता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
३. या आदेशान्वये पदनिर्देशित करण्यात येत असलेले कर्मचारी हे आवश्‍यक सेवाविषयक अटी व झातींची 


पूर्तता करीत असल्याबाबत संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी खातरजमा करावी. 

४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०७०४१४३७४५००२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Vijay Karbhari 
Chaudhari 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

सर्व संबंधित कर्मचारी यांना, 

(संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत.) 
प्रत :- 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई / महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, 
महाराष्ट्र, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः वेतन-१७२०/२८६/प्र.क्र.५८/नवि-२७ 


२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई / महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
३. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (३-प्रती) 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

६. सर्व सह संचालक, नगर रचना 
७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी : 

८. मा.मंत्री, नगर विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.राज्यमंत्री, नगर विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती / नवि-२७. 


KKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


